ठाणे महानगर पालिकेच्या कार्यक्षेत्रातील 
छत्रपती शिवाजी महाराज रुग्णालय, कळवा 
रुग्णालयातील घडलेल्या दुर्घटनेची चौकशी 
करण्यासाठी समिती गठीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः समिती- २०२३/प्र.क्र.२३२/आरोग्य-३अ 
१० वा मजला, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत, 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई - Yoo ००१. 
तारीख: १४ ऑगस्ट, २०२३. 


शासन निर्णय- 


ठाणे महानगरपालिकेच्या कार्यक्षेत्रातील छत्रपती शिवाजी महाराज रुग्णालय, कळवा ता.ठाणे 


येथील रुग्णालयात APTA, दि.१२.०८.२०२३ रात्री १०.३० ते रविवार, दि.१३.०८.२०२३ सकाळी 


८.३० वाजेपर्यंत दहा तासांत १८ रुग्णांचा मृत्यू झाल्याची दु:खद घटना घडली आहे. त्यामुळे या 


दुःखद घटनेची योग्य ती चौकशी करुन पुढे अश्या घटनांची पुनरावृती होऊ नये, यासाठी शिफारस 


तथा अहवाल करण्याकरीता मा.मुख्यमंत्री महादेयांनी समितीची स्थापना करण्याचे निदेश दिले आहेत. 


त्यानुसार खालीलप्रमाणे समिती गठीत करण्यात येत आहे. 


समिती :- 
अ.क्र सभासद पद 
pay आयुक्‍त, आरोग्य सेवा, आयुक्तालय अध्यक्ष 
२ | जिल्हाधिकारी, ठाणे सदस्य 
३ | महानगरपालिका आयुक्त, ठाणे सदस्य 
४ | संचालक-१, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई सदस्य 


शासन निर्णय क्रमांकः समिती २०२३/प्र.क्र.२३२/आरोग्य- ३अ 


५ | जिल्हा शल्यचिकित्सक, ठाणे सदस्य 
६ । सहसंचालक,आरोग्य सेवा, (राज्यस्तर),मुंबई सदस्य 
७ | सहायक संचालक (वैद्यकिय आरोग्य देखभाल दुरुस्ती पथक) सदस्य 
८ | भिषकतज्ञ (आयुक्‍त, आरोग्य सेवा व्दारे नामनिर्देशित) सदस्य 
९ | उपसंचालक, आरोग्य सेवा, ठाणे मंडळ,ठाणे सदस्य सचिव 


२. समितीची कार्यकक्षा:- 


१. सदर घटनेचा घटनाक्रम निश्चित करणे. 


२. रुग्णालयात दहा तासांत १८ रुग्ण दगावल्याने रुग्णालयातील अतिदक्षता कक्षामधील व 


सामान्य कक्षात उपस्थित अधिकारी व कर्मचारी यांनी सदर घटनेबाबत केलेली कार्यवाही / 


उपाययोजना. 


३. रुग्णालयात घटलेल्या घटनेची कारणमिमांसा करणे व त्याअनुषंगाने आवश्‍यकतेनुसार 


संबंधित यंत्रणावर / अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करणे. 


४. रुग्णालयातील सर्व यंत्रणेची वस्तुस्थिती तपासणे. 


५. SRT प्रकारच्या घटना पुन्हा भविष्यात घडू नये याकरीता आवश्‍यक उपाययोजना / 


शिफारस सुचविणे. 


३. आयुक्त, आरोग्य सेवा यांनी सदर घटनेच्या चौकशीच्या कामकाजाकरीता अन्य विभागातील / 


कार्यालयातील अधिकाऱ्यांची मदत घेऊ Whale. 


8, समितीने आपला अहवाल शासनास दिनांक 24 ऑगस्ट,२०२३ पर्यंत सादर करावा. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.inul संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०८१४१२२७५२८४१७ असा आहे. हा AAT 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


पृष्ठ३पैकी२ 


शासन निर्णय क्रमांकः समिती २०२३/प्र.क्र.२३२/आरोग्य- ३अ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


Digitally signed by ASHOK MAROTI 


ATRAM 
DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=PUBLIC HEALTH 


DEPARTMENT, 


2.5.4.20=e212845163abd708717bb4bef 
92b6886b147679a5af5a494e268689ab 
8d696dd, postalCode=400032, 


st=Maharashtra, 
serialNumber=5F7ECA1F400D866EA34 


324CEA1A547AA04FODA0794A00BEE12 
A ग R AM, 6E8678172A15C5, cn=ASHOK MAROTI 
r stata 
«* A ०९९ POAF08.14 12:50:04 +05'30' 


सह सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय,मुंबई. 
मा. उपमुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 
मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त) यांचे सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.मंत्री (आरोग्य) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव,(आरोग्य), यांचे स्वीय सहायक. 


. प्रधान सचिव-२,(आरोग्य), यांचे स्वीय सहायक. 

. प्रधान सचिव-२, नगरविकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
. जिल्हाधिकारी, ठाणे 

९. 


आयुक्त, ठाणे महानगरपालिका. 


१०.आयुक्‍्त, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 
११.संचालक-१/२, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई/पुणे 
१२.विभागीय आयुक्‍त, कोकण 

१३.उपसंचाळक, आरोग्य सेवा, ठाणे मंडळ, ठाणे 

१४.जिल्हा शल्य चिकित्सक, ठाणे 

१५.सहसंचालक,आरोग्य सेवा, (राज्यस्तर) 

१६.सहायक संचालक (वैद्यकिय आरोग्य देखभाल दुरुस्ती पथक) 
१७.भिषकतज्ञ 

१८.निवडनस्ती (कार्यासन -आरोग्य ३). 


पृष्ठडपैकी३ 


